महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) या 
संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- THA २४२३/प्र.क्र.१२६/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ०२ जून, २०२३. 


वाचा :- १. शालये शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि. क्र. संकीर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, 

दिनांक १३.०६.२०१३ 

२. शालये शिक्षण व क्रीडा विभाग. क्र. ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.9७०/१३/प्रशा-२, 
दिनांक ०८.०८.२०१३. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९.०२.२०१६. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८ 
दिनांक २२.०६.२०२१. 

५ . शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा.नि.क्र.पकास-२४१९/प्र.क्र.१०/प्रश्‍ा-२, 
दिनांक ०७.०२.२०२०. 

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शा.आ.क्र. विचौअ-१२१८/प्र.क्र.२३८/प्रशा-३ 

दिनांक १५.११.२०२२. 

७. शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्र. शिआका.टे/अ-आस्था/१०६/परि/अ-गट-काला-२२१७१ 
२०२३/१०२४, दिनांक १०.०२.२०२३. 


प्रस्तावना: 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ. क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर दिनांक ०१.०७.२०१३ पासून नियुक्‍ती देऊन 
पायाभूत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक 
०८.०८.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना दिली आहे. 
त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. श्रीमती वैशाळी भगवान ठग, शिक्षणाधिकारी यांचा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
२२.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिविक्षाधोरणानुसार दिनांक ०७.०२.२०२० 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये त्यांच्या विरुध्द सुरु असलेल्या शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या अंतीम 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास २४२३/प्र.क्र.१२६/प्रशा-२ 
निर्णयापर्यंत परिविक्षाधीन कालावधी वाठविण्यात आला आहे. दिनांक १५.११.२०२२ रोजीच्या शासन 
आदेशान्वये श्रीमती dart ठग यांची पुढील वेतनवाढ त्यापुढील वेतनवाढीवर परिणाम न करता ०१ 


(एक) वर्षाकरीता रोखून धरण्याची शिक्षा बजावण्यात आली आहे. 


३. श्रीमती वैश्ाळी ठग ह्या मूळ अर्ज क्र. ९२५/२०१७ मध्ये प्रतिवादी आहेत. मा. महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र. ९२५/२०१७ मधील संकिर्ण अर्ज क्र. ४७६/१९ व 


४७५/१९ यामध्ये दिनांक ५.९.२०१९ रोजी पारित Ses आदेश कृपया पहावेत. 


मा.न्यायाधिकरणाने दिनांक ५.९.२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशामधील परिच्छेद क्र. ८ हा 


शिक्षणाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यासंदर्भात आहे. सदर 


परिच्छेद क्र. ८ पुढील प्रमाणे आहे. 


In view of the foregoing, we see no legal impediments to Respondent No. 2 (State 
Government) in proceeding with the necessary decision in respect of (1) completion of 
probation period of suitable officers as well as (ii) consequent action including promotion. 
The action taken by the Respondent No. 2 (State Government) would be subject to outcomes 
of this O.A. 

४. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक 90.02.2023 च्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. श्रीमती वैशाली ठग यांना दिनांक 94.99.2022 रोजीच्या शासन 
आदेशान्वये “पुढील वेतनवाढ त्यापुढील वेतनवाढीवर परिणाम न करता ०१ (एक) वर्षाकरीता रोखून 
धरण्यात यावी” अजी शिक्षा आदेशित करण्यात आली आहे. श्रीमती ठग यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यात आलेला नसल्यामुळे त्यांना नियमित वेतनवाढी देण्यात आलेल्या नाहीत. सबब 
त्यांच्या झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येणार नाही. यास्तव त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करुन त्यांच्या वेतनवाढी देण्यात आल्यानंतरच त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी 
करता येईल. सबब श्रीमती वैशाली ठग यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत शासनाने पुढील 


प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्‍त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत 
खाली नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः THA २४२३/प्र.क्र.१२६/प्रशा-२ 


कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्यांचे | शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
अ. । नांव नियुक्तीच्या प्रथम रुजू | मधील कालावधीत | मधील कालावधी 
दत्त आदेशाचा झाल्याचा  । दिनांकानुसार | घेतलेल्या । कारणांमुळे । समाधानकार 
दिनांक दिनांक परिविक्षाधीन | एकूण वाढलेला  । कपूर्ण 
कालावधी | अर्जित/परि | परिविक्षाधीन | केल्यामुळे 
पूर्ण होण्याचा | वर्तीत रजा | कालावधी | शासन सेवा 
दिनांक इ. एकूण । पूर्ण होण्याचा | ज्या 
कालावधी | दिनांक दिनांकापासून 
पुढे चालु 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 
ष्य २ ३ Sas 4 & | 6 | ८ 
१. | श्रीमती शा.शि.व ०१.०७.२०१३ | ३०.०६.२०१५ २७ २७.०७.२०१५ । २८.०७.२०१५ 
वैशाली क्री.वि. शा.नि. 
भगवान ठग | क्र.संकिर्ण- 
३९०४/ 
प्र.क्र.१०३/ 
१३/प्रश्ञा-२, 
दि.१३.०६.१३ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 

३. श्रीमती वैश्ाळी ठग यांची “पुढील वेतनवाढ त्यापुढील वेतनवाढीवर परिणाम न करता ०१ 
(एक) वर्षाकरता रोखून धरण्यात यावी” अशी शिक्षा बजावण्यात आळी आहे. सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या परिविक्षा धोरणातील मुद्दा क्र. १२ मधील २ नुसार 
वेतननिश्चिती करण्यात यावी व त्यापुढील वेतनवाढीवर परिणाम न करता ०१ (एक) वर्षाकरता रोखून 
धरण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०६०२१५२७२०१३२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ता 
Tl KARAM WAMAN Di GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


KARPATE 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास २४२३/प्र.क्र.१२६/प्रशा-२ 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

सर्व शिक्षण संचाळक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

6) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७) संबंधित अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 

८) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 


~~ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


